A 


REr. 


RNINo . MAHBIL / 2012/ 44835 
Regn. No . L/ PCE/ 068/ 2013- 2015 
www. dgps . maharashtra. gov.in 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी 


वर्ष - ६, अंक - २ ] 


गुरुवार , जानेवारी १२ , २०१७ / पौष २२ , शके १९३८ 


___ [ पृष्ठे २ 


असाधारण क्रमांक २ 


प्राधिकृत प्रकाशन 


प्रपत्र क 
पदसिध्द विशेष कार्यकारी अधिकारी यांच्या नेमणुका 

जिल्हा अहमदनगर 
संदर्भ : शासन निर्णय क्रमांक -विकाअ- १११५/प्र.क्र . ८८ /५, दिनांक ३१/ १२ / २०१५. 

क्रमांक डीसी/कार्या/ ९- क/ ४/ २०१७. - संदर्भाधिन शासन निर्णयाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करुन मी , अनिल कवडे, 
जिल्हाधिकारी, अहमदनगर , जिल्हा अहमदनगर आता सोबत जोडलेल्या अनुसूचीमध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या व्यक्तींची पदसिद्ध विशेष कार्यकारी अधिकारी 
म्हणून नियुक्ती करीत आहे. ही नियुक्ती सामान्यतः हा निर्णय निर्गमित केल्याचेतारखेपासून ५ वर्षे किंवा पुढील आदेश होईपर्यंत अथवा सदर व्यक्ती त्या 
पदावर असेपर्यंत यापैकी जे अगोदर होईल तो पर्यंत अस्तित्वात राहील . ज्या पदामुळे विशेष कार्यकारी अधिकारी पदावर नियुक्ती करण्यात आली होती. 
ते पद संपुष्टात आल्यास , पदसिद्ध विशेष कार्यकारी अधिकारी म्हणून केलेली नियुक्ती आपोआप रद्द होईल . सदर नियुक्तीच्या कालावधीत कोणतीही 
नियमबाह्य कृती केल्यास किंवा त्यांचेविरुध्द गुन्ह्यांची नोंद आढळल्यास , त्यांना कोणत्याही न्यायालयाने नादार ( bankkrupt ) जाहीर केले असल्यास , 
त्याचप्रमाणे कोणत्याही कारणाशिवाय सुध्दा , कोणतीही पूर्वसूचना न देता त्यांची नियुक्ती मुदतपूर्व रद्द करण्यात येईल . पदसिद्ध विशेष कार्यकारी 
अधिकाऱ्यांना मोहोर उमटविण्यासाठी शिक्का नजिकच्या तहसील कार्यालयाकडून उपलब्ध करून घ्यावा. तसेच साक्षांकित केलेबाबतची माहिती एका 
नोंदवहीत न चुकता नमूद करावी व ज्या वेळेस या नोंदवहीची अवलोकनासाठी पोलीस अधीक्षक /जिल्हाधिकारी यांचेकडून मागणी केली जाईल त्यावेळी 
ती तत्काळ उपलब्ध करून देण्यात यावी. 
२ . विशेष कार्यकारी अधिकारी यांचे अधिकार : 

साक्षांकनाचे काम : विशेष कार्यकारी अधिकारी हे केवळ साक्षांकनाचे काम करतील . मूळ कागदपत्रे प्रत्यक्ष पाहिल्याशिवाय त्यांनी साक्षांकन करू 
नये. रबरी शिक्क्यासह मूळ कागदपत्रांच्या छायांकित प्रतींवर न चुकता दिनांकासहीत साक्षांकन करावे. मूळ कागदपत्रांपेक्षा वेगळी माहिती असलेल्या 
कागदपत्रांवर विशेष कार्यकारी अधिकारी यांनी साक्षांकन करू नये. वेगळी माहिती असलेल्या कागदपत्रांवर जर “ सत्य प्रत ” म्हणून साक्षांकन केल्यास 
त्यामुळे होणाऱ्या सर्व प्रकारच्या परिणामांकरिता “विशेष कार्यकारी अधिकारी ” म्हणून साक्षांकन करणारी व्यक्ती जबाबदार राहील . अशी घटना उघडकीस 
आल्यास त्या व्यक्तीची विशेष कार्यकारी अधिकारी म्हणून करण्यात आलेली नियुक्ती रद्द करण्यात येईल व तो / ती विशेष कार्यकारी अधिकारी म्हणून 
पुर्ननियुक्तीस अपात्र असेल . 
३. विशेष कार्यकारी अधिकारी यांना मार्गदर्शक सूचना : 

( एक ) विशेष कार्यकारी अधिकारी म्हणून नियुक्ती मानसेवी असल्यामुळेविशेष कार्यकारी अधिकारी यांना कोणतेही मानधन / वेतन / भत्ते अनुज्ञेय 
असणार नाहीत . 


( १ ) 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, जानेवारी १२, २०१७ / पौष २२, शके १९३८ 


पत्ता 


- 


- 


- 


9 


( दोन )विशेष कार्यकारी अधिकारी म्हणून नियुक्त झालेल्या व्यक्तींनी त्यांच्या घरावर / दुकानावर / कार्यालयावर स्वतःच्या नावासह “विशेष 
कार्यकारी अधिकारी ” असा फलक लावावा . त्यांच्या नियुक्तीचा कालावधी संपुष्टात आल्यावर लागलीच त्यांनी सदर फलक काढावेत . तथापि , त्यांनी 
त्यांच्या कुठल्याही वाहनांवर “विशेष कार्यकारी अधिकारी ” असा उल्लेख करू नये . 

( तीन) विशेष कार्यकारी अधिकारी म्हणून नियुक्त झालेल्या व्यक्तींनी ओळख परेड तसेच मृत्यूपूर्व जबानी यासाठी उपस्थित राहू नये . 
( चार ) उत्पन्नाचे प्रमाणपत्र देण्याचे अधिकार विशेष कार्यकारी अधिकाऱ्यांना नसतील. 

(पाच) नियुक्तीचा कालावधी संपुष्टात आल्यानंतर विशेष कार्यकारी अधिकारी यांनी साक्षांकनाचे काम करू नये व सर्व साहित्य जिल्हाधिकारी 
यांचेकडे तत्काळ परत करावे अन्यथा ते पुनर्नियुक्तीस अपात्र ठरतील . नियुक्ती कालावधी संपुष्टात आल्यानंतर विशेष कार्यकारी अधिकारी यांनी 
साक्षांकन केल्याचेनिष्पन्न झाल्यास त्यांचेविरुद्ध फसवणुकीचा गुन्हा नोंदविण्यात येईल . 

अनुसूची 
अ . क्र . जामखेड नगरपरिषद , जामखेड 

सदस्याचे नाव 
जामखेड सौ . प्रिती विकास राळेभात 

जामखेड, तालुका जामखेड 
श्रीम . मेहरुन्निसा शफी कुरेशी जामखेड , तालुका जामखेड 
श्रीम . राळेभात कमल महादेव जामखेड, तालुका जामखेड 
श्री . दिगांबर गुलाबराव चव्हाण जामखेड , तालुका जामखेड 
श्री. घायतडक निखील मुकुंद जामखेड , तालुका जामखेड 
श्री . गायकवाड संदीप सुरेश जामखेड, तालुका जामखेड 
सौ . शेळके सुमन अशोक 

जामखेड, तालुका जामखेड 
सौ. राळेभात सुरेखा भाऊसाहेब जामखेड , तालुका जामखेड 
सौ . वाव्हळ विद्या राजेश 

जामखेड , तालुका जामखेड 
श्री . सय्यद शामिर लतीफ 

जामखेड , तालुका जामखेड 
सौ . गायकवाड लता संदिप जामखेड , तालुका जामखेड 
श्री. गुलचंद हिरामण अंधारे जामखेड , तालुका जामखेड 
सौ . राजश्री मोहन पवार 

जामखेड, तालुका जामखेड 
सौ . राळेभात अर्चना सोमनाथ जामखेड , तालुका जामखेड 
श्री . चिंतामणी अमित अरुण जामखेड , तालुका जामखेड 
श्रीम . खान फरिदा आसिफ 

जामखेड , तालुका जामखेड 
श्री . धनवडेबिभीषण शामराव जामखेड , तालुका जामखेड 
सौ . झेंडे वैशाली ज्ञानेश्वर 

जामखेड , तालुका जामखेड 
श्री . ऋषिकेशकिसन बांबरसे जामखेड , तालुका जामखेड 
श्री . आजबे गणेश उत्तमराव जामखेड, तालुका जामखेड 
श्री . निमोणकर महेश भारत 

जामखेड , तालुका जामखेड 
श्री. कोठारी राजेंद्र सुभाष 

जामखेड , तालुका जामखेड 
श्री . जाधव अमित भाऊराव 

जामखेड , तालुका जामखेड 

__ अनिल कवडे, 
जिल्हाधिकारी, अहमदनगर . 


- 


अहमदनगर , २ जानेवारी २०१७. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI NARESH MAHADEORAO GOTE , 
PRINTED AT YERAWADA PRISON PRESS, PRISON COMPOUND , YERAWADA , PUNE -411 006 AND PUBLISHED AT YERAWADA PRISON PRESS , 
PRISON COMPOUND , YERAWADA , PUNE -411 006 . EDITOR : SHRI NARESH MAHADEORAO GOTE . 


